कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्री. संदिप रखमाजी रोकडे यांच्या “सहायक आयुक्‍्त' या 
पदावरील नेमणुकीस महाराष्ट्र महानगरपालिका 


अधिनियमाच्या कलम-४५(४) नुसार मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०२२/प्र.क्र.९१/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई- ४०० ०२२. 
दिनांक:- १५ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.कडोंम-१०२०/प्र.क्र. ०३/नवि-२८, 
दि.०१.०६.२०२१. 
२) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/ साप्र/ टे.नं.९/ ९११, 
दि.१३.०७.२०२२. 


प्रस्तावना- 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचा आकृतीबंध संदर्भाधीन दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन 

निर्णयान्वये मंजूर केलेला आहे. त्यास अनुसरून दि.०६.०४.२०२२ च्या आदेशान्वये श्री. संदिप 
रखमाजी रोकडे, 'अधीक्षक” यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या fase अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ तसेच, 
दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या 
याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून “सहायक AYE (गट-ब) या पदावर पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. या पदोन्नतीस/पदस्थापनेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५(४) 
अन्वये महानगरपालिकेने शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.१३.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला. 

२. श्री. संदिप रोकडे यांच्या -सहायक sya (गट-ब) पदावरील नेमणुकीस कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक ठराव क्र. ९६, दि.०४.०३.२०२२ अन्वये 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०२१ 
मधील तरतूदीनुसार, श्री. संदिप रोकडे, 'अधीक्षक' यांना “सहायक आयुक्‍त? (गट-ब) या पदावर 
शासन मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने 
श्री. संदिप रोकडे, यांच्या “सहायक sya (गट-ब) या पदावरील नेमणुकीस शासन मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय:- निर्णय: 
आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय दि.१३.०७.२०२२ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका दि.०६.०४.२०२२ च्या आदेशान्वये 
श्री. संदिप रोकडे, “अधीक्षक” यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ तसेच, 
दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या 
याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून '“सहायक आयुक्‍त? (गट-ब) या पदावरील पदोन्नतीस 
दिलेली मान्यता विचारात घेता, श्री. संदिप रोकडे, यांच्या “सहायक आयुक्‍त? (गट-ब) कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका या पदावरील पदस्थापनेस, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 
१९४९ च्या कलम-४५(४) अन्वये, शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२२/प्र.क्र.९१/नवि-२८ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१२१५१८१३१८१५२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRATIBHA ee ae 


5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f8517 
5f159984ba680fa, 


postalCode=400032, st=Mi 
DA026E85AESCBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6 
EDS5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2022.12.15 18:16:20 +05'30! 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त तथा प्रशासक, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती/नवि-२८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


